#2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने 
शासनास शिफारस करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौशल्य-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२२ 


संदर्भ:-१) Hea विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 

२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.१६ मार्च,२०२०. 

२) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.०१ ऑक्टोबर, २०२०. 

3) Hares विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/व्यशि-४, दि.२९ ऑक्टोबर, 2020. 

४ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२, दि.१० डिसेंबर,२०२० 

५) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौशल्य-२, दि.१२ फेब्रुवारी,२०२१ 

६) mle’ विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२, दि.५ एप्रिळ,२०२१ 

७ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग area निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौडल्य-२, दि.११ ऑगस्ट,२०२१ 

८) कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 
२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२, दि.०७ जानेवारी,२०२२ 


प्रस्तावना : 

+2 स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करावयाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी मा.श्री.विक्रम 
काळे, वि.प.स. यांच्या अध्यक्षतेखाली या विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीस शासनास दोन महिन्याच्या कालावधीत 
अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निदेशित करण्यात आले होते. तद्नंतर समितीच्या 
विनंतीनुसार सदर समितीस वेळोवेळी संदर्भ क्र. २, ३, ४, ५, ६, ७ व ८ येथील शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२ 


संदर्भ क्र.८ येथील शासन निर्णयान्वये सदर समितीस दि. ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत 
अहवाल सादर करण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तथापि, समितीने अहवाल सादर 
करण्याकरीता मुदतवाढ देण्याची विनंती केली असल्याने त्यानुषंगाने समितीस मुदतवाढ 
देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय: 

5२ स्तरावरील उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमांचे (HSC Vocational) रुपांतरण 
करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी मा.श्री.विक्रम 
काळे, वि.प.स. यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीस अहवाल सादर 
करण्यास दि. ३० जुले, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. समितीची कार्यकक्षा व अन्य तरतूदी उपरोक्त संदर्भाधीन येथील शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे लागू राहतील 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या )=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२४१२०५०२६६०३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


lly signed by PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL DEVELOPMENT 


PRADEEP SAHEBRAO ‘ister 


2.5.4.20=be7f8a656a063523ecdbac5e75130d8b7a4674a77a269 1e4bf2158 
2d3: 


SHIVTARE यी 
(प्रदीप सा.शिवतरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
8) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव. 
५) मा.विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्षनेता यांचे खाजगी सचिव 
६) सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
७ मा.श्री.विक्रम काळे, वि.प.स. तथा समिती अध्यक्ष. 
८) समितीतील सर्व सदस्य 
९) मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१०)मा. राज्यमंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२०/प्र.क्र.०८/कौडाल्य-२ 


१२) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक 
१३) प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांचे वरिष्ठ Rag 
सहायक. 

१४) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१५)सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण , प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ 
औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१६) महालेखापाल ( लेखा वअनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

१८)अधिदान व लेखा अधिकारी ,मुंबई, 

१९)निवासी व लेखा परीक्षा अधिकारी ,मुंबई, 

२०)जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय (स्व 

29) निवडनस्ती - कौशल्य-२. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


